किंमत संनियंत्रण कक्षांचे बळकटीकरण करणे 
(Strengthening of Price Monitoring Cell) या 
केंद्रपुरस्कृत योजनेच्या परिणामकारक 
अंमलबजावणी करीता नोडल ऑफिसर व 
Single Nodal Agency (SNA) नियुक्‍त 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. सांख्यिकी-२०२२/प्र.क्र.२७८/नापु-२५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :- १. शासन परिपत्रक,वित्त विभाग,क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रशा-४, 
दि.१ जुले, २०२१ 
२. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F.No. १ (93)/PFMS/FCD/2020, दि.२३ मार्च, २०२१ 
प्रस्तावना :- 

विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीकरीता विभागाने 
एका Single Nodal Agency (SNA) ची नेमणूक करुन, त्या योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेत Cada Single 
Nodal Bank Account उघडणे व योजनेच्या समन्वयाच्या दृष्टीने किमान उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची 
Nodal Officer म्हणून नियुक्ती करुन, त्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्याच्या सूचना संदर्भाधिन 
परिपत्रक व पत्रान्वये दिल्याप्रमाणे, आवऱ्यक झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

“किंमत संनियंत्रण कक्षांचे बळकटीकरण करणे” या १०० टकके केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या 
अंमलबजावणीबाबत केंद्र शासनाच्या संदर्भाधीन दि.३१.५.२०२२ च्या पत्रान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 
निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे तसेच निधी विनियोगाच्या प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता 
आणण्याच्या दृष्टीने सुधारित कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

२. केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन याबाबत वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 

दि.१.७.२०२१ च्या परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाद्वारे 

राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या समन्वयाच्या दृष्टीने Nodal Officer यांची नियुक्‍ती करण्यास, 

तसेच “किंमत संनियंत्रण कक्षांचे बळकटीकरण करणे” योजनेकरीता सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन 

प्रणाली (Public Finance Management System-PFMS) कार्यान्वित करणे व त्याचा वापर करण्यासाठी, 

पुढीलप्रमाणे “511916 Nodal Agency (SNA)” यांची नियुक्‍ती करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
Nodal Officer 


विभागाचे नाव केंद्र पुरस्कृत योजनेचे नाव Nodal Officer 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक | “किमत संनियंत्रण Hard | सहसचिव/उपसचिव (नापु-२५) 
संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र | बळकटीकरण करणे” अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२ संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


“Single Nodal Agency (SNA)” 


शासन निर्णय क्रमांकः सांख्यिकी-२०२२/प्र.क्र.२७८/नापु-२५ 


विभागाचे नाव केंद्र पुरस्कृत योजनेचे नाव । Single Nodal Agency (SNA) 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक | “किमत संनियंत्रण ward | “वित्तीय सल्लागार व उपसचिव” 
संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन, | बळकटीकरण करणे” अन्न, नागरी पुरवठा (व वम 
मंत्रालय, मुंबई-३२ संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


३. । केंद्र पुरस्कृत योजनांकरीता, केंद्र शासनामार्फत दि.१ जुले, २०२१ पासून सुधारित कार्य 
पदध्दतीनुसार निधी प्राप्त होत आहे. त्यामुळे वरीलप्रमाणे नियुक्‍त “Single Nodal Agency (SNA)” यांनी 
उक्त केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने PFMS बाबत वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधिन दि. १ जुले, २०२१ च्या तसेच केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन दि. ३१ मे, २०२२ च्या 
पत्रातील सूचनांनुसार आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 

४. तसेच किंमत नियंत्रण कक्षाचे बळकटीकरण (१०० टक्‍के केंद्र हिस्सा) (२४०८०६९२) 33 
अर्थसहाय्य, या योजनेकरीता राज्यस्तरीय सिंगल एजन्सी खाते वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांच्या 
स्तरावर उघडण्यात यावे व त्या अनुषंगिक बाबींबाबत उचित कार्यवाही करण्यात यावी. 


कि सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११२३१७२७५४४९०६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
NETRA PRASHANT (2117111 


\ded0614da7ea31¢20099ea47 1d8436dcf49faa3c0b2e0638 
ht 


73203, 1८08400032, st=Mal 
INumber=C3DA775EEDF3E67 1 70F4SDF66F5DEACS 16COBOAB689DA4176D3 
BEBB60CCAD385, cn=NETRA PRASHANT MANKAME 
(९: 2022.11.23 17:32:39 +05'30° 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
मा. राज्यपाल यांचे सचिव 


१ 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

४. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव. 

८. अपर मुख्य सचिव नियोजन /वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१०. महालेखापाल१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

११. महालेखापाल१/२, (लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

१२. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१३. सर्व जिल्हाधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सांख्यिकी-२०२२/प्र.क्र.२७८/नापु-२५ 


१४. नियंत्रक, शिधावाटप व उपसंचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

१५. सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), कोकण/नागपूर/ पुणे / नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती. 

१६. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी. 

१७. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, जी. टी. हॉस्पिटल 
संकूल, मुंबई. 

१८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१९. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 

२०. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व), 

२१. अवर सचिव (कार्या-१४७५/१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

२२. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२३. सर्व सहसचिव, उपसचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२४. निवड नस्ती (नापु-२५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


